अधीक्षक अभियंता, पाटबंधारे प्रकल्प अन्वेषण मंडळ, 
नागपूर व त्या अंतर्गत ३ विभाग, १५ उपविभाग, १ 
भूवैज्ञानिक पथक व १ संकल्पचित्र उपविभाग क्र.१ 
तसेच उर्ध्व वर्धा संकल्पचित्र पथक क्र. ३ नागपूर या 
कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील ३४८ 
व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील ५ पदांना 
दिनांक १/१०/२०१८ ते दिनांक २८/२/२०१९ पर्यंत 
मुदतवाढ देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्र.मुदत-२०१८/(२९३/२०१८)/जसंअ, 
मादाम कामा मार्ग हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ३२ 
दिनांक - १७/११/२०१८ 
पहावे:- १) जलसंपदा विभाग, शासन ज्ञापन मुदत-२०१८/(१११/२०१८)/जसंअ, दिनांक २४/४/२०१८ 
२) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रं.पदनि/२०१६/प्र.क्र.०८/१६/आपुक, दिनांक ७/९/२०१८ 
3) अधीक्षक अभियंता, पाटबंधारे प्रकल्प अन्वेषण मंडळ, नागपूर यांचे पत्र क्र.१७७७/आलि.१ 
/धा.मुदतवाढ २०१८/२०१८, दिनांक १०/१०/२०१८. 


प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग नागपूर यांचे अधिपत्याखालील अधीक्षक अभियंता, पाटबंधारे 
प्रकल्प अन्वेषण मंडळ, नागपूर व त्या अंतर्गत ३ विभाग, १५ उपविभाग, १ भूवैज्ञानिक पथक व १ संकल्पचित्र 
उपविभाग क्र.१ तसेच उर्ध्व वर्धा संकल्पचित्र पथक क्र. ३ नागपूर या कार्यालयाच्या अधिनस्त असलेल्या 
नियत अस्थायी आस्थापनेवरील ३४८ व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील ५ पदांना दिनांक १/१०/२०१८ 
ते दिनांक २८/२/२०१९ पर्यंत चाळू ठेवण्यास वरील संदर्भीय क्र. १ च्या ज्ञापनान्वये मंजूरी देण्यात आलेली 
आहे. संदर्भाधीन क्र.३ च्या पत्रान्वये प्राप्त झालेला प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय :- 


आता उपरोक्त संदर्भीय शासन निर्णय क्र. २ व संदर्भीय पत्र क्र. 3 अन्वये सोबतच्या परिशिष्ट “अ 
मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे अधीक्षक अभियंता, पाटबंधारे प्रकल्प अन्वेषण मंडळ, नागपूर व त्याअंतर्गत ३ विभाग व 
१५ उपविभाग, १ भूवैज्ञानिक पथक व संकल्पचित्र उपविभाग क्र.१ नागपूर तसेच उर्ध्व वर्धा संकल्पचित्र पथक 
क्र.३ नागपूर या कार्यालयाच्या अधिनस्त असलेल्या नियत अस्थायी आस्थापनेवरील ३४८ व परिशिष्ट “ब” 
मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील ५ पदांना दिनांक १/१०/२०१८ ते दिनांक 
२८/२/२०१९ पर्यंत चाळू ठेवण्यास खालील अटींच्या अधीन राहून शासन मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


१. उपरोक्त सर्व पदे विभागाने प्रस्तावित केळेल्या कालावधीत कार्यरत असतील. 
२. ही पदे आकृतिबंधानुसार मंजूर असावी व सहा महिन्यापेक्षा जास्त कालावधीसाठी रिक्‍त 
नसावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत-२०१८/(२९३/२०१८)/जसंअ, 


उपरोक्त विभागातील नियत अस्थायी आस्थापनेच्या व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेच्या वेतनाचा 
खर्च महामंडळास मंजूर असलेल्या तरतुदीतुन खालील लेखाशिर्षातुन भागविण्यात यावा. 


“मागणी क्रमांक आय-५ (नियत अस्थाई आस्थापना)” एकूण पदे ३४८ आणि ५ अशी एकूण ३५३ पदे 
४७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधाऱ्यावरील भांडवली खर्च, co सर्वसाधारण, (१९०) सार्वजनिक 
क्षेत्रातील व इतर उपक्रमांतील गुंतवणूका (०४) योजनेत्तर- वेतनावरील खर्चासाठी भाग भांडवली अंशदान, 
(०४) (02) विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळास भाग भांडवली अंशदान (४७०१ आय १७१) 


व मागणी क्र. आय-५ (रुपांतरीत अस्थाई आस्थापना) एकूण ५ पदे 


४७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधाऱ्यावरील भांडवली खर्च, ८० सर्वसाधारण (१९०) सार्वजनिक क्षेत्रातील 
व इतर उपक्रमांना कर्जे (०२) विविध पाटबंधारे विकास महामंडळास भागभांडवली अंशदान (०२) (०२) विदर्भ 
पाटबंधारे विकास महामंडळास भाग भांडवली अंशदान (कार्यक्रम) (४७०१ एच ६६५) 


हे आदेशा वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र.पदनि/२०१६/प्र.क्र.०८/१६/आपुक, दिनांक ७.९.२०१८ 
अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार व आंतर वित्तीय सल्लागार व सहसचिव व 
आ (प्रशि) कार्यासनाच्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन आदेडा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८११२२११४५५८३९२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात आला आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेज्ञानुसार व नांवाने, 


Rajnish Ramkishor शाल 
सहपत्र : परिशिष्ट 'अ', व 'ब' Shukla rt me 


(र.रा.शुुक्ला) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


ate 
htra, 
7985dacO9cb66bbft 
kia 


प्रत- 
१. महालेखापाल, (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र्‌ -१, मुंबई / महाराष्ट्र -२, नागपूर. 
२. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र -१, मुंबई / महाराष्ट्र -२, नागपूर. 
3. वित्त विभाग, व्यय-१२/ व्यय-६/ अर्थ-१९, मंत्रालय, मुंबई. 
४. कार्यकारी संचालक, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर. 
५. मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, नागपूर. 
६. आंतरवित्त सल्लागार व सहसचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७. अधीक्षक अभियंता, पाटबंधारे प्रकल्प अन्वेषण मंडळ, नागपूर. 
८. कार्यकारी अभियंता, पाटबंधारे व जलविद्युत प्रकल्प अन्वेषण विभाग, नागपूर 
९. कार्यकारी अभियंता, पाटबंधारे प्रकल्प अन्वेषण विभाग, भंडारा. 
१०.कार्यकारी अभियंता, पाटबंधारे प्रकल्प अन्वेषण विभाग, चंद्रपूर 
११.जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर/भंडारा/चंद्रपूर 
१२.अर्थ-१, कार्यासन, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१३.आ(प्रशि) कार्यासन, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१४.जसंअ कार्यासन, जलसंपदा विभाग संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ११ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत-२०१८/(२९३/२०१८)/जसंअ, 


परिशिष्ट "अ" 


जलसंप्रदा विभाग शासन निर्णय क्र. मुदत-२०१८/(२९३/२०१८)/जसंअ, दिनांक १७/११/२०१८ 
नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांचा तपशील (सन २०१८) 


अ.क्र कार्यालयाचे नांव अ.क्र पदनाम पदसंख्या 
fia. | २ ३ fee oe el षु 
| अधिक्षक अभियंता, पाटबंधारे प्रकल्प _ अधिक्षक अभियंता हिं 
अन्वेषण मंडळ, नागपूर 

२ उपविभागीय अभियंता/अधिकारी/स.अ.श्रे-१ २ 

३ ।कनिष्ठ अभियंता/झा.अ/ स.अ.श्रे-२ ४ 

४ भुवैज्ञानिक आवेक्षक i =e .॥ 

५ ।मुख्य आरेखक शिव्या 

६ 'अनुरेखक bo ani 

७ ।|प्रथम लिपीक हि 

८ वरिष्ठ लिपीक षु 

९ ।कनिष्ठ लिपीक ४ 

| do उच्च श्रेणी लघुलेखक ee f 

हि १ (टंकलेखक ३ 

१२ सहाय्यक भांडारपाल बिज 

१३ नाईक Lol 

१४ ।|वाहन चालक हिवा 

१५ शिपाई ३ 

१६ ।चौकीदार २ 

एकूण ३२ 

२ । संकल्पचित्र उपविभाग क्र.१ नागपूर eal उपविभागीय अधिकारी / अभियंता/स.अ.श्रे-१ aa 
२ ।क.अ./झा.अ./स.अ.श्रे-२ ३ 

३ ।कनिष्ठ लिपिक विक शो 

४ शिपाई hae 

एकूण of 

a कार्यकारी अभियंता, पाटबंधारे व हिं कार्यकारी अभियंता | 

जलविद्युत प्रकल्प अन्वेषण विभाग, 
नागपूर 

2 |उप कार्यकारी अभियंता ("|| 

३ ।कनिष्ठ अभियंता/ शा.अ./स.अ.श्रे-२ ४ 

४ ।विभागीय लेखापाल he ef 


पृष्ठ ११ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत-२०१८/(२९३/२०१८)/जसंअ, 


५ ।आरेखक ze 
६ 'अनुरेखक ३ 

प्रथम लिपिक 2 

वरिष्ठ लिपिक षु 

टंकलेखक २ 
| 9° | भांडारपाल at 
हिले १ |कनिष्ठ लिपिक ४ 
१२ वाहन चालक eae ll 
१३ नाईक "|| 
१४ |शिपाई 4 
१५ चौकीदार 


पाटबंधारे व जलविद्युत प्रकल्प अन्वेषण उपविभागीय अभियंता/अधिकारी/स.अ.श्रे-१ 
उपविभाग, नागपूर. 


कनिष्ठ अभियंता/ शा.अ./स.अ.श्रे-२ 
स्था. अभि. सहाय्यक 


पाटबंधारे व जलविद्युत प्रकल्प अन्वेषण उपविभागीय अभियंता/अधिकारी/स.अ.श्रे-१ 
उपविभाग, क्र.१ अमरावती 


कनिष्ठ अभियंता/ शा.अ./स.अ.श्रे-२ 
स्था. अभि. सहाय्यक 


पृष्ठ ११ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत-२०१८/(२९३/२०१८)/जसंअ, 


३ पाटबंधारे व जलविद्युत प्रकल्प अन्वेषण यंता/ 
उपविभाग, क्र.१ नागपूर 


स्था. अभि. सहाय्यक 
टंकलेखक 
वाहन चालक 


नागपूर 


पाटबंधारे प्रकल्प अन्वेषण उपविभाग, 
वर्धा. 


कनिष्ठ अभियंता/ शा.अ./स.अ.श्रे-२ 
स्था. अभि. सहाय्यक 


६(अ) भुवैज्ञानिक पथक, नागपूर 


भुवैज्ञानिक सहाय्यक 
अनुरेखक 

कनिष्ठ लिपिक 
टंकलेखक 
प्रयोगशाळा सहाय्यक 
शिपाई 

प्रयोगशाळा मदतनीस 
चौकीदार 


a 


पृष्ठ ११ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत-२०१८/(२९३/२०१८)/जसंअ, 


६(ब) । कार्यकारी अभियंता, पाटबंधारे प्रकल्प णि कार्यकारी अभियंता a 
अन्वेषण विभाग, चंद्रपूर. 
२ |उपकार्यकारी अभियंता al 
३ ।कनिष्ठ अभियंता/ शा.अ./स.अ.श्रे-२ ४ 
४ {fannie लेखापाल hee | 
५ प्रथम लिपिक चिक 
६ वरिष्ठ लिपिक षु 
७ ।कनिष्ठ लिपिक ४ 
८ (टंकलेखक २ 
९ ।आरेखक (> १. 
| do | ० 'अनुरेखक ३ 
हिली १ भांडारपाल ae | 
१२ वाहन चालक विळे || 
१३ |नाईक चिक 
१४ |शिपाई 4 
१५ चौकीदार 
a rs 


पाटबंधारे प्रकल्प अन्वेषण उपविभाग उपविभागीय अभियंता/अधिकारी/स.अ.श्रे-१ 
क्र.२, चंद्रपूर 


कनिष्ठ अभियंता/ शा.अ./स.अ.श्रे-२ 
स्था. अभि. सहाय्यक 


Cc 
es 


|] AW] ल O|] OO} OO] OO} zu 


स्था. अभि. सहाय्यक 


mon 


४ ।वाहन dea 
५ |शिपाई 


एकूण 


पृष्ठ ११ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत-२०१८/(२९३/२०१८)/जसंअ, 


धं पाटबंधारे प्रकल्प अन्वेषण उपविभाग, ण उपविभागीय अभियंता/ अधिकारी/स.अ.श्रे-१ शि 
मुल 

२ स्था. अभि. सहाय्यक ३ 

३ (टंकलेखक मिड अ! 

४ ।|वाहन चालक विर | 

५ शिपाई he 

६ ।चौकीदार शिक णो 


पाटबंधारे प्रकल्प अन्वेषण उपविभाग, 
वरोरा 


कनिष्ठ अभियंता/ शा.अ./स.अ.श्रे-२ 
स्था. अभि. सहाय्यक 


पाटबंधारे प्रकल्प अन्वेषण उपविभागीय अभियंता अधिकारी/स.अ.श्रे-१ 
उपविभाग,आलापल्ली (मुख्या. चंद्रपूर) 


कनिष्ठ अभियंता/ शा.अ./स.अ.श्रे-२ 


mel 
स्था. अभि. सहाय्यक 
a 


पाप 


पाटबंधारे व जलविद्युत प्रकल्प अन्वेषण | उपविभागीय अभियंता अधिकारी/स.अ.श्रे-१ | 


न AV) -O| -O -O/; O|} -O| wW 


उपविभाग, गडचिरोली (मुख्या. 
गडचिरोली) 
| २ |कनिष्ठ अभियंता/ शा.अ./स.अ.श्रे-२ y 


पृष्ठ ११ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत-२०१८/(२९३/२०१८)/जसंअ, 


३ स्था. अभि. सहाय्यक ३ 

अनुरेखक कि 

५ वरिष्ठ लिपिक Ee | 

६ (टंकलेखक ea 

कनिष्ठ लिपिक चिजा 

वाहन चालक eo 

९ [frags 3 

| १० | ० चौकीदार Lee 
एकूण १८ 

८ ।पाटबंधारे व जलविद्युत प्रकल्प अन्वेषण शि उपविभागीय अभियंता अधिकारी/स.अ.श्रे-१ a 

उपविभाग,आलापल्ली (मुख्या. चामोर्शी ) 

कनिष्ठ अभियंता/ शा.अ./स.अ.श्रे-२ 4 

स्था. अभि. सहाय्यक ३ 

अनुरेखक = 

५ वरिष्ठ लिपिक | 4 | 

६ (टंकलेखक roel 

कनिष्ठ लिपिक | a | 

वाहन चालक i= el 

शिपाई ३ 

| ao | ० चौकीदार 1 १_| 
एकूण १८ 

क | कार्यकारी अभियंता, पाटबंधारे प्रकल्प हिं कार्यकारी अभियंता io | 

अन्वेषण विभाग, भंडारा 

उपकार्यकारी अभियंता a 

कनिष्ठ अभियंता/ शा.अ./स.अ.श्रे-२ २ 

४ वरिष्ठ लिपिक जि 

५ अनुरेखक as 

६ नाईक ae 

चौकीदार Le 

एकूण ८ 

a पाटबंधारे प्रकल्प अन्वेषण उपविभाग, | उपविभागीय अभियंता /अधिकारी/स.अ.श्रे-१ a 

भंडारा 

स्था. अभि. सहाय्यक ३ 

टंकलेखक [a !| 

४ कनिष्ठ लिपिक छि 

५ वाहन चालक शिव्या 


पृष्ठ ११ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत-२०१८/(२९३/२०१८)/जसंअ, 


६ शिपाई (- see 

एकूण ८ 

२ पाटबंधारे प्रकल्प अन्वेषण | उपविभागीय अभियंता/ अधिकारी/स.अ.श्रे-१ गि 

उपविभाग,नागपूर. 

स्था. अभि. सहाय्यक ३ 

टंकलेखक cee 

४ वाहन चालक 1 १_| 

५ शिपाई ॥ | 

एकूण | ७_| 

3 | पाटबंधारे प्रकल्प अन्वेषण उपविभाग, 1 | उपविभागीय अभियंता/ अधिकारी/स.अ.श्रे-१ aa 

गोंदिया 

कनिष्ठ अभियंता/ शा.अ./स.अ.श्रे-२ षु 

स्था. अभि. सहाय्यक ३ 

४ अनुरेखक et 

५ वरिष्ठ लिपिक | a 

६ (टंकलेखक विचा 

कनिष्ठ लिपिक Lae 

वाहन चालक Looe oi 

शिपाई ३ 

| 9° | ० चौकीदार Pee i 
एकूण १८ 

eal पाटबंधारे व जलविद्युत प्रकल्प अन्वेषण aa उपविभागीय अभियंता/ अधिकारी/स.अ.श्रे-१ ba 

उपविभाग, साकोली 

कनिष्ठ अभियंता /झा.अ./स.अ.श्रे-२ षु 

स्था. अभि. सहाय्यक ३ 

४ sya किं 


५ वरिष्ठ लिपिक 1१ 


पृष्ठ ११ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत-२०१८/(२९३/२०१८)/जसंअ, 


परिशिष्ट" ब" 
जलसंपदा विभाग शासन निर्णय क्र. मुदत-२०१८/(२९३/२०१८)/जसंअ, दिनांक १७/११/२०१८ 


रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांचा तपशील (सन २०१८) 


अ.क्र मंडळ/विभाग/ पदनाम व कर्मचाऱ्याचे नांव जन्म दिनांक | सेवा निवृत्तीचा 
उपविभाग कार्यालय पदसंख्या सर्वश्री. दिनांक 


fa पाटबंधारे व जलविद्युत Med | मजूर ।१ श्री.संजय प्रभाकरराव |०१/०६/१९६२ [39/04/2022 
अन्वेषण उपविभाग, नागपूर १ वाघमारे 


> पाटबंधारे प्रकल्प अन्वेषण ।वाहनचालक |9) श्री. गजानन निळकंठ |०१/०१/१९६२ |३१/१२/२०१९ 
उपविभाग, वर्धा १ अडकिने 


3 पाटबंधारे प्रकल्प अन्वेषण | माळी १ पद (9) श्री. रामचंद्र रामभरोसे |१२/०५/१९६० [39/4/2020 


उपविभाग गोंदिया वर्मा 
8 पाटबंधारे प्रकल्प अन्वेषण ।वाहनचालक |१ श्री.कामाजी गंगाराम ।२५/०४/१९६१ [30/08/2098 
उपविभाग मुल (चंद्रपूर) १  ।आझादे 


५ | पाटबंधारे प्रकल्प अन्वेषण |।वाहनचालक |9) श्री. सुभाष एकनाथ  |०८/०२/१९६१ २८/०२/२०१९ 
उपविभाग आलापल्ली (चंद्रपूर) १ फुलझेले 


एकूण ०५ 


KKKKKK 


पृष्ठ ११ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत-२०१८/(२९३/२०१८)/जसंअ, 


पृष्ठ ११ पैकी ११ 


